मायणी तलाव व परिसरातील गांवे व माण 
तालुक्याच्या पूर्व भागातील १६ गावांना 
पिण्यासाठी व पक्ुधनासाठी कृष्णा नदीवरील 
टेंभू उपसा सिंचन योजनेतून पाणी उपलब्ध 
करुन देण्यासाठी निधी धनादेशाद्वारे वितरीत 
करण्याबाबत . 


महाराष्ट्र शासन 
पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग 
शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः टंचाई २०१७/प्र.क्र. १२७/पापु १४ 
गोकुळदास तेजपाल रुग्णालय इमारत संकुल, लोकमान्य टिळक मार्ग, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ००१ 
तारीख: २५ ऑगस्ट, २०२१ 


वाचा :- 


१) शासन निर्णय, पाणीपुरवठा व स्वच्छता विभाग, क्रमांकः टंचाई २०१७/प्र.क्र.१२७/पापु-१४, 
दिनांक २३ जुले, २०२१. 


2) उप अधीक्षक अभियंता, सांगळी पाटबंधारे मंडळ, सांगली यांचे पत्र क्रमांक 
सांपमं/अंदाज/५०४८/२०२१, दिनांक ०४.०८.२०२१. 


3) विभागीय आयुक्‍त कार्यालय, पुणे यांचे पत्र क्रमांक : ससंता/कावि-आ-३/पाणी/६०१/२०२१, 
दिनांक १८.०८.२०२१. 


शासन शुध्दीपत्रक- 


संदर्भीय शासन निर्णयातील परिशिष्ट क्र. ०२ पूर्वी पुढीलप्रमाणे वाचावे. 


मायणी तलाव व परिसरातील गांवे व माण तालुक्याच्या पूर्व भागातील १६ गावांना पिण्यासाठी व 
पश्युधनासाठी कृष्णा नदीवरील टेंभू उपसा सिंचन योजनेतून पाणी उपलब्ध करुन देण्यासाठी योजनेतील 
झालेल्या कामाच्या देयकांच्या अदायगी करण्यासाठी नियंत्रक अधिकारी म्हणून विभागीय आयुक्त, पुणे व 
आहरण व संवितरण अधिकारी म्हणून जिल्हाधिकारी, सातारा यांना घोषित करण्यात येत आहे. 


शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः टंचाई २०१७/प्र.क्र. १२७/ पापु १४ 


प्रस्तुत प्रकरणी अथसंकल्पीय वितरण प्रणालीवर वितरीत रुपये २३९.२२ लक्ष इतका 
निधी जिल्हाधिकारी, सातारा यांनी आहरित करुन सदर रक्‍कम धनादेशाद्वारे अधिक्षक अभियंता, सांगली 
पाटबंधारे मंडळ, सांगली यांना वितरीत करावी. 


सदर शासन शुध्दीपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२१०८२५१५३९१४६१२८ असा आहे. हा AT 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Deshmukh | sexes: 
Varsha = oo 


ces 
INumber=b030780a012e3648cb356030f4d4b 


fdédcfed5e1526059a46c087a14fe3c29: 


Gunvant हर्या येडी se 
(वर्षा देशमुख) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१ 


) मा. मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

) प्रधान सचिव, वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

) प्रधान सचिव, जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

) सचिव, महसूल (मदत व पुनर्वसन) विभाग, मंत्रालय मुंबई. 

) महालेखाकार, (लेखा परीक्षा / लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र-१, मुंबई 
) 

) 

) 

) 


AD 


3 


०८ 


o~ 


4 


£39) 


महालेखाकार, (लेखा परीक्षा / लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र-२, नागपूर 
अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 
८) जिल्हा कोषागार अधिकारी, पुणे, सातारा व सांगली 
९) विभागीय आयुक्त, पुणे, 
qo) जिल्हाधिकारी, सातारा / सांगळी 
११) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, सातारा /सांगली 
१२) मुख्य अभियंता,जलसंपदा विभाग, पुणे 
१३) अधीक्षक अभियंता, सांगली पाटबंधारे मंडळ, सांगली 
) 
) 
) 


S 


१४) कार्यकारी अभियंता, टेंभु उपसा सिंचन प्रकल्प विभाग क्रमांक.१, सांगली 
१५) कार्यकारी अभियंता, ग्रामीण पाणी पुरवठा विभाग, जिल्हा परिषद, सातारा/सांगळी 
१६) पापु-१४ संग्रहासाठी. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


